सन २०२३-२४ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज 
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.१३३/२३/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा: - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/अर्थसं/ईबीसी/खप्रमा/२०२३-२४/१९१, दि.२६/०६/२०२३. 


प्रस्तावना: सन २०२३-२४ मध्ये “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.९६०.०० कोटी इतक्या निधीपैकी रु.४९९.०८ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्त्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता प्रवेश घेतलेल्या व पात्र ठरलेल्या 
लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा करण्याकरीता “३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने” या उद्दिष्टासाठी 
चालू वर्षी मंजूर झालेल्या खालीलप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला आहे.:- 


(आकडे रुपयात) 
अ.क्र. RA उद्दिष्टे सन २०२३-२४ बीम्स प्रणालीवर । वितरीत करावयाचा 
निर्णयाचा करीता उपलब्ध निधी निधी 
दिनांक अर्थसंकल्पित निधी 


१ १७/०५/२०२३ । ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने । ९५९,००,००,०००/- | १९१,८०,००,०००/- | १९१,८०,००,०००/- 


१३, कार्यालयीन खर्च १,००,००,०००/- २०,००,०००/- २०,००,०००/- 


२ | १८/०९/२०२३ | ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने । ९५९,००,००,०००/- | ४६०, ३२,००,०००/- | २६८,५२,००,०००/- 


१३, कार्यालयीन खर्च १,००,००,०००/- ३०,००,०००/- १०,००,०००/- 


आतापर्यंत वितरीत केलेला निधी | ४६०,६२,००,०००/- 


आता “खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून” आहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


(आकडे रुपयात) 
अ.क्र. उद्दिष्टे सन २०२३-२४ करीता बीम्स प्रणालीवर वितरीत करावयाचा निधी 
अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध निधी 
१ | ३४, शिष्यवत्ती/विद्यावेतने ९५९,००,००,०००/- | ९५९,००,००,०००/- ४९८,५८,००,०००/- 
१३, कार्यालयीन खर्च १,००,००,०००/- ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
९५९,५०,००,०००/- ४९९,०८,००,०००/- 
अटी:- 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ ऑक्टोबर, 
२०१६, क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४, दि.१५ एप्रिळ, २०१७ व क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ 
तांशि-४, दि.9 ऑक्टोबर, २०१७ तसेच या संदर्भातील इतर आदेशामध्ये नमूद अटी व anita 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.१३३/२३/तांशि-३ 


) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा. 
ही रक्‍कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून बँक खात्यात थेट जमा होईल या दृष्टिने 
कार्यवाही करावी. तथापि, न्यायालयीन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करता येईल 

३) चूकीची अथवा खोटी माहिती भरुन शासनाकडून शिक्षण शुल्क प्राप्त करुन घेतले असल्याचे निदर्शनास 
आले असल्यास, Bail रक्‍कम वसूल करुन ती शासनाकडे जमा करण्यात यावी. तसेच यामध्ये संस्था 
दोषी आढळल्यास सदर संस्थेच्या अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे/फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणे या व 
अशा स्वरुपाची कडक कार्यवाही करण्यात यावी. 

) सदरहू निधी शिष्यवृत्तीसाठी तात्काळ वाटप करावा व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण- 
१०७, शिष्यवृत्ती (००), (००)(०६) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, (कार्यक्रम) 
२२०३ ०७४८" या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


४. सदर योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये पात्र ठरलेल्या 
ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम प्रलंबित आहे, अऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्‍कम या आदेशान्वये 
वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरहू रु.४९९.०८ कोटी इतक्या 
रकमेतून प्रलंबित रक्‍कम वितरीत केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास, तो शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या 
लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीकरीता खर्च करण्यात यावा. 


षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२/०४/२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक २०२३११२१११४७२४१४०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0ef54f3944 
if 1 c620a5bc64e, postalCod 


(0032, st=Maharashti 
H A K R M LA N | INumber=BF4EB2A0COO7D6CASA25B0ES64499ESFF904468E1 
A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
2023.11.21 11:47:43 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सह संचालक. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 

) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, साशि-१/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


